गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन” 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १८/०५/२०२० 


) शासन निर्णय क्रमांक :- शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७ दि. १ जानेवारी,२०२०. 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(आ)/नापु-१७ दि.२६ मार्च,२०२०. 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२८ मार्च,२०२०. 
) 

) 
) 


शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२९ ATA, 202. 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१३/०४/२०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१-ब/नापु-१७ दि.२२/०४/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय क्रमांक १ नुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
एकूण १८००० शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामध्ये शासन निर्णय दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२० नुसार शिवभोजन योजनेचा इष्टांक दुप्पट करण्यात आलेला आहे. तसेच दिनांक २६ 
मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून या योजनेचा तालुका स्तरावर विस्तार 
करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यास देण्यात आलेल्या इष्टांकात पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये अंशतः बदल करुन दिनांक २८ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार दिनांक २८ मार्च,२०२० पासून या 
योजनेचा इष्टांक पाचपट करण्यात आला असून तालुका स्तरापर्यंत विस्तार करण्यात आळेला आहे. कोरोना 
विषाणू प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरित, बेघर तसेच बाहेरगावचे विद्यार्थी इत्यादी लोकांचे जेवणाअभावी 
हाल-अपेष्टा होऊ नये म्हणून दिनांक २९ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार शिव भोजन थाळीचा दर 
दि.३०मार्च,२०२० पासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता रुपये ५/- करण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरून अनुदान वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता आर्थिक वर्ष २०२०-२१ अंतर्गत रू.१५.०० कोटी एवढी रक्‍कम वित्त विभागामार्फत मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने रू.१२.२४ कोटी एवढे अनुदान संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता उर्वरित अनुदान वितरित करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 


सहपत्र - अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रू.२,३२,००,०००/- वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 


यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 


तसेच याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिळ महिन्याच्या 
१५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 


जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचाळक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापुर्वी निर्देशीत केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी याप्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार/अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात यावीत.) 
संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बॅक खात्याचा 
तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 


होणारा खर्च “मागणी क्र.एम-२, मुख्य GAR २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), (२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१७१४१६१९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food Civil Supply 
st=Mi , 
25.4. 21a70357404b35657 1c7082a767be6020327a0e32cf1 déb6fc 
6accdf98c18d, 
h Nn serialNumber=8cca0ae308227887¢4504b21e5b7e00473de555 1 baf0Sa 
30ca1 faf3de13e964a, cn=Abhay Dongar Dhande 
Date: 2021.03.04 17:19:32 +05'30" 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमर हाऊस, नरसी 
नाथा स्ट्रीट, मुंबई - ४०० ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व, मुंबई - ४०० ०६६. 

३१.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधान भवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३५.निवड नस्ती (नापु-२९) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


area निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थो/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९/ 


दिनांक : १८ मे, २०२० चे 


“सहपत्र-अ” 
अनु.क्र जिल्हा / महानगरपालिका वितरीत करण्यात आलेले 
अनुदान रूपये 

।__१__ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे ८,३०,००० 
२ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड ३०,००,००० 
3 जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी १०,००,००० 
४ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग १०,००,००० 
षु जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड ३०,००,००० 
६ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद १४,९५,००० 
७ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना १५,१५,००० 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोळी १३,६०,००० 
९ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर ३०,००,००० 
|: ae o  । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर ३०,००,००० 
=a १ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती १०,००,००० 
१२ । उपनियंत्रक शिधावाटप, जी परिमंडळ, ३०,००,००० 

कांदिवली 
एकूण रक्कम रूपये :- २,३२,००,००० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


